भारतीय वन सेवा संवर्गातील कनिष्ठ 
समय वेतन श्रेणीतील अधिका-यांना 
वरिष्ठ समय वेतन श्रेणीमध्ये पदोन्नती 
देण्याबाबत-वाटप वर्ष सन २०१४. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्र. आयएफएस-१२१८/प्र.क्र.२३७/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दि. १४ जून, २०२१ 


वाचा : पदोन्नती छाननी समितीचे दि. ०६.०९.२०१८ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
आदेश 


भारतीय वन सेवेच्या कनिष्ठ समय वेतनश्रेणीतीळ अधिका-यांच्या पदोन्नतीविषयी शासन पुढील 
प्रमाणे आदेश देत आहे :- 


भारतीय वन सेवा संवर्गातील वरिष्ठ समय वेतनश्रेणीमध्ये पदोन्नतीबाबत भारतीय वन सेवा (वेतन) 
नियम १९६८ मधील नियम क्रमांक ३(१) मधील तरतुदीनुसार व केंद्र शासनाच्या दि.२५.०२.२०१९ रोजीच्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार, श्री. राकेश सेपट, भावसे यांना दिनांक ०१.०१.२०१८ पासून कनिष्ठ समय 
वेतनश्रेणीतून (पे मॅट्रीक्स मधील स्तर १०) वरिष्ठ वेतनश्रेणीमध्ये (पे मॅट्रीक्स मधील स्तर ११) पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. 


री वरील पदोन्नती भारतीय वन सेवा संवर्गातील कनिष्ठ पदे, र॒जा राखीव व प्रशिक्षण राखीव यासाठी 
मंजूर करण्यात आलेल्या पदांना अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१४१७१५२१७६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sunil Suryakant = 


1 serialNumber=345a28 16550fe595955b31526c8e1a31863f6f9dc898d91 
a Nn e €4543436be8b73fda, cn=Sunil Suryakant Hanje 
Date: 2021.06.14 17:25:46 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sunil Suryakant Hanje 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue & Forest 
ent, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Dep: 


प्रती- 

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक 

सचिव, पर्यावरण, वने व जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नवी 


दिल्ली. 


Cc 40 A -0 


b52de42797ba0b88d461 Sdaa9566ad8fa49d50637950208576 


शासन आदेशा क्रमांक आयएफएस-१२१८/प्र.क्र.२३७/फ-७ 


५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

८. संबंधित अधिकारी 

९. सहायक संचालक, भावसे(लेखा),महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कक्ष अधिकारी (फ-७अ),महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. वैयक्तिक नस्ती/निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


